आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता शासकीय 
आश्रमशाळा इमारती बांधणे 
(ओटिएसपी) Serf (४२२५ 
१११८ ) अंतर्गत निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :०९ जून, २०२२ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.१३.०५.२०२२. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.२३.०५.२०२२. 
प्रस्तावना- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०२) (०६) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३- मोठी बांधकामे 
या लेखाशीर्षाखाली रु.६०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहे जुन,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २१ टक्के मर्यादेत 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (ओटिएसपी) (AHF ४२२५ १११८) या अंतर्गत बाब क्र.५३- 

मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.१२६०.०० लाख (अक्षरी 
रुपये बारा कोटी साठ लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर झासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
La | 2 3 PB 
शि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 9 9444.00 
(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ७ १०५.०० 
(आदिवासी) मंडळ ,नागपुर. 
एकुण PB १२६०.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण १४ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाहन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १४ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी 
करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग 
नाशिक/ठाणे/अमरावती/तचंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन 
सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळ विहित केलेल्या अटी व acta 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


8. सदर झछासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२११३६२४३०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक. 

८. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, राजुर,तळोदा, नंदुरबार, 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे. 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे /चंद्रपुर . 

१५. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. कार्यासन अधिकारी (का-२) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९/०६/२०२२सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
सदर शासन 
जज -_ प्रशासकीय मान्यता | निर्णयाद्वारे वितरीत 
अ कामाचे नाव किंमत का 
किंमत करण्यात येत असलेला 
निधी 
जिव २ ३ a Sa 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
शासकीय आश्रमशाळा भालेर येथे मुलांचे 
हवि वसतीगृह बांधणे ता.नंदुरबार जि नंदुरबार १४०७.९० ४१०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. जि नंदुरबार 
२ | शासकोय आश्रमशाळा भालेर येथे मुलींचे 
| , | १४०७.९० ४००.०० 
वसतीगृह बांधणे ता.नंदुरबार जि नंदुरबार. 
३ | शासकीय आश्रमशाळा जवळेवाळेश्वर येथे मुलींचे Saas 4 
, < 00,00 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर. 
४ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे 
ी नंदुरबार इमारत धकाम करणे ८(७9४.९४ २१०.०० 
ता. येथे शाळेय इमारत बां ् 
पवि एकुण कार्यकारी अभियंता (सार्व.बांधकाम त्त aca 
(आदिवासी) विभाग, नाशिक | न 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे 
ki शासकीय आश्रमशाळा TSAR ता.मावळ जि.पुणे 
, १०७५.०० २५.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे . 
2 भालीवडी ता.कर्जत जि.रायगड येथील शासकीय 
आदिवासी आश्रमझाळेचे आदर्श झाळेत रुपांतरीत ५३३.२६ ०५.०० 
करणे . 
३ | होटगी ता.सोलापुर जि.सोलापुर येथील 
शासकीय आदिवासी आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत ५२६.२६ ०५.०० 
रुपांतरण करणे. 
; एकुण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम पार माता 
(आदिवासी )विभाग,ठाणे न न 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम( आदिवासी) 
मंडळ ६७४२.९७ ११५५.०० 
bed मंडळ नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क.६०/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९/०६/२०२२सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
सदर शासन 
क = प्रशासकीय मान्यता | निर्णयाद्वारे वितरीत 
अ कामाचे नाव किंमत विल्या 
किंमत करण्यात येत असलेला 
निधी 
| a | 2 3 fF BL 
कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती 
१ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह सहस्त्रकुंड शा वा 
नांदेड र moze) 
ता.किनवट जि.नांदेड. ३ | 
शि एकुण कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम 
३२३.९९ ४५.०० 
(आदिवासी) विभाग,अमरावती 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी)विभाग,चंद्रपुर 
शि शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मरेगाव येथे 
मुलींचे सिंदेवाही री ९१०.०० १०.०० 
मुलींचे वसतीगृह, ता. जि.चंद्रपुर. 
२ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत 
रुपांतर खापा, ता.तुमसर जि.भंडारा ५६३.५२ १०.०० 
रुपांतर खापा, ता. जि.भंडारा. 
३ | शासकीय आदिवासी आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत 
रुपांतर ईएमएस गडचिरोली ता.गडचिरोली ५७८.८८ १०.०० 
जि.गडचिरोली. 
४ | शासकौोय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत 
रुपांतर चंदनखेडा, ता.भद्रावती जि.चंद्रपुर ५७३.७४ १०.०० 
रुपांतर , ता. जि. 
५ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत 
ae सिंदेवाही जि.चंद्रपुर ३१३.९१ १०.०० 
रुपांतर मरेगाव,ता. जि. 
६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत 
रुपांतर हिरापुर _ eff 382.34 १०.०० 
रुपांतर हिरापुर तळणी, ता.देवळी जि.व' 
६ | एकुण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम 
चंद्रपुर ३३३२.४० ६०.०० 
(आदिवासी) विभाग, 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
७ oie 3646.38 १०५.०० 
नागपुर 
१४ | एकुण ४२२५ १११८ आब) १०३९९.३६ १२६०.०० 
KIRAN 
KISANRAO 


PAWAR 


